राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजना सन 
२०२२-२३ मध्ये राबविण्यासाठी रु. २८० कोटी 
निधीच्या कार्यक्रमास सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देणे व रु. ४० कोटी निधी वितरीत 
करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृयांयो-१०२२/प्र.क्र.८०/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ३० मार्च, २०२३ 


संदर्भ : 

१) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक कृयायो-०८१८/प्र.क्र.२३१/१४ अ, दि.१२.९.२०१८ 

२) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२२/प्र.क्र. ४३/अर्थ-३, दि. ४.४.२०२२ 

३) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक कृयायो-१०२२/प्र.क्र.८०/८ अ, दि.२.५.२०२२, 
दि.१२.८.२२, दि.१७.१०.२०२२, दि.२०.१.२०२२ व दि.२.०३.२०२३ 

४) कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.रा. यो. २०२२-२३/गु.नि.-५/न. क्र. १७३/१२३८, दि.१०.३.२०२३ चे पत्र 


प्रस्तावना :- 


कृषि विभागामार्फत विविध केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांची तसेच, बाहय सहाय्यित प्रकल्पांची 
अमंलबजावणी करण्यात येते. केंद्र पुरस्कृत योजनांचे वार्षिक कृती आराखडे अंतिम झाल्यानंतर शासनास 
वर्षभरात एक किंवा दोन टप्प्यात निधी प्राप्त होतो त्याचप्रमाणे, राज्य पुरस्कृत योजनांसाठी देखील टप्प्या- 
टप्प्याने निधी प्राप्त होतो. कृषि विभागास निधी टप्प्या-टप्प्याने प्राप्त होत असला तरी कृषि क्षेत्राचे कामकाज 
हे हंगाम निहाय चालते तसेच, खरीप व रब्बी हंगामात लागवडी खाली येणाऱ्या क्षेत्रापैकी सुमारे ७५% 
क्षेत्रावर खरीप हंगामातच विविध पिकांची लागवड होते. त्यामुळे खरीप हंगाम हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या 
आणि शोतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आहे. या हंगामातील पिकांना पूरक ठरणाऱ्या बाबींची खरीप 
हंगाम पूर्व व हंगाम कालावधीतच अंमलबजावणी करणे आवश्यक ठरते. यामध्ये यंत्र व औजारे या बाबींचा 
समावेश आहे. 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये, राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजना राबविण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. सदर योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानातील 
घटक क्रमांक-३, वैयक्तिक लाभार्थी sam कृषि औजारे/यंत्र खरेदीसाठी अनुदान देणे व घटक 
क्रमांक -४, कृषि औजारे/यंत्रे बँकाना अनुदान देणे या घटकांची अंमलबजावणी केंद्र शासनाच्या कृषि 
यांत्रिकीकरण उप अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्यात येते. 


या योजनेसाठी सन २०२२-२३ या वर्षात रु. ४०० कोटी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली आहे. 
वित्त विभागाच्या दि. ४ जून,२०२२ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या ६०% 
च्या निधी वितरणाचे अधिकार दिले होते. त्यानुसार अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या ६०% च्या मर्यादेत रु.२४० 
कोटी निधीच्या कार्यक्रमास संदर्भाधीन क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 


शासन निर्णय क्रमांकः कृयांयो-१०२२/प्र.क्र.८०/८-अओ 


असून उपरोक्त संदर्भीय क्र. ३ येथील च्या शासन निर्णयान्वये रु. २४० कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात 


आला आहे. आता सुधारित अर्थसंकल्पिय तरतूद रु. २८० कोटीची करण्यात आली आहे. सबब, रु. २८० 


कोटीच्या कार्यक्रमास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची व उर्वरित रु. ४० कोटी निधी वितरीत 


करण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 


१) 


राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजनेच्या सन २०२२-२३ अंमलबजावणीसाठी रु. २८० कोटी 
(रुपये दोनशे ऐंशी कोटी फक्त) रकमेच्या कार्यक्रमास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


सन २०२२-२३ या वर्षात राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
सुधारित अर्थसंकल्पिय तरतुदीमधील उर्वरित रू. ४० कोटी (अक्षरी रुपये चाळीस कोटी फक्त) 
आयुक्‍त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर (बीडीएस) वितरीत करण्यात येत असून सदर 
निधी सन २०२२-२३ करिता खालील लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीतून खर्ची 
टाकावा. 

मागणी क्र.डी-३, 

२४०१-पीक संवर्धन, 

(११३) कृषि अभियांत्रिकी, 

(00) (१८) राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजना 

(२४०१ ए ९१३) ३३ अर्थसहाय्य. 


सदर योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर या बाबीसाठी अनुसूचित जाती / जमाती, महिला, अल्प व अत्यल्प भू- 
धारक शेतकऱ्यांसाठी किंमतीच्या ५०% किंवा रु. १.२५ लाख यापैकी कमी असेल ते आणि इतर 
शेतकऱ्यांसाठी किंमतीच्या ४०% किंवा रु.१ लाख यापैकी कमी असेल ते या प्रमाणे अनुदान देण्यात 
यावे. 


इतर बाबींसाठी योजनेची अंमलबजावणी करताना केंद्र पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण उप 
अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे व संदर्भाधीन दि. १२ सप्टेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयामधील 
अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


या शासन निर्णयाव्दारे उपलब्ध करून देण्यात येत असलेल्या रू. ४० कोटी निधीचे सनियंत्रण 
करण्याच्या दृष्टीने, निधी आहरण व संवितरण करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण 
व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संतिरण अधिकारी 
आयुक्तालय स्तर | आयुक्त (कृषि), कृषि सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी 
आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृयांयो-१०२२/प्र.क्र.८०/८-ओ 


सदर निधी खर्च करताना तो विहीत कार्यपध्दती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे/नियम/परिपत्रक/ 


&) 


S 


= 


cas 


प्रत, 


अधिकारांच्या मर्यादेत/0./.७.तत्वानुसार/प्रचलित शासन निर्णय/नियम/परिपत्रक/ तरतुदीनुसार 
बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अंमलबजावणी यंत्रणांनी करावी. 
कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही नियम/अधिकाराचा भंग होणार नाही याबाबत दक्षता घेण्याची 
जबाबदारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाची राहील. 


राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजनेची क्षेत्रीय स्तरावर अंमलबजावणी करण्यासाठी संचालक 
(नि. व. गु.नि), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन, 
उद्दिष्टनिहाय अंमलबजावणी विषयक सविस्तर सूचना सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना निर्गमित कराव्यात. 
तसेच महिला शेतकरी, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती शेतकरी यांच्यासाठी भौतिक/ आर्थिक 
लक्षांक निर्धारीत करण्यात यावे. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाकित दि. ४ एप्रिल, २०२२ व दि. ८ फेब्रुवारी २०२३ व 
१६.३.२०२३ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन व 
सदर परिपत्रकातील अटी शार्तीची पूर्तता करुन तसेच तसेच नियोजन विभागाच्या मान्यतेने व वित्त 
विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.९७/२०२३/व्यय-१ दि.२९.३.२०२३ अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३३०१२४५३९०३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MAHENDRA SOPAN 
GHADGE 
Date: 2023.03.30 12:51:27 +05'30' 


(महेंद्र घाडगे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. मांत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई-३२ 


२. मा.राज्यमंत्री (कृषि),मंत्रालय, मुंबई-३२ 


eon SG -€ 


. सर्व सन्माननीय विधी मंडळ सदस्य, द्वारा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
. सचिव (कृषि), मंत्रालय,मुंबई-३२ 
. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


संचालक ( निविष्ठा व गुण नियंत्रण), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे 
सर्व संचाळक/सह संचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


. विभागीय कृषि सह संचालक (सर्व) 


जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृयांयो-१०२२/प्र.क्र.८०/८-अओ 


१०.महाळेखापाल, महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखा परिक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता) 
११.माहिती व जनसंपर्क संचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२.नियोजन विभाग (का-१४३१) मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३.वित्त विभाग ( व्यय-१ व अर्थसंकल्प - १३) मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१४.निवड नस्ती (कार्यासन -१४ओ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


